RNI No. MAHBIL / 2009 / 31748 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग 


वर्ष ५ , 


अंक २ ] 


गुरुवार , 

जानेवारी 


३, २०१९ / पौष १३ , 


शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये २६.०० 


असाधारण क्रमांक २ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण आणि 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम यांखालील ( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) 

आदेश व अधिसूचना. 


नगरविकास विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३ जानेवारी २०१ ९ 

उद्घोषणा 
महाराष्ट्र 

नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ . 
क्रमांक एमयुएम.२०१८ / प्र.क्र .३५७/ नवि -१७.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९ ६५ (१९ ६५ चा 
महा. ४० ) ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) याच्या कलम ६ चे पोट कलम ( २) व कलम ३ च्या पोट 
कलम ( ३) च्या तरतूदीनुसार , महाराष्ट्र शासन याद्वारे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील उस्मानाबाद नगरपरिषदेची हद्दवाढ करण्याच्या दृष्टीने उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ६ चे पोट - कलम ( १ ) मधील खंड ( क ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन उस्मानाबाद नगरपरिषदेच्या 
हद्दीत फेरफार करुन अनुसूची “ अ ” मध्ये नमूद भाग वगळण्याबाबत अधिसूचना काढण्याचा आपला हेतू घोषित करीत असून , तिचा मसूदा यासोबत 
जोडला आहे. 

२ . उक्त अधिसूचनेला कोणताही आक्षेप घेणा- या कोणत्याही व्यक्तीने ही उद्घोषणा महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या 
दिनांकापासून तीस दिवसांच्या कालावधीत जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद , मेन रोड, उस्मानाबाद यांच्याकडे लेखी आक्षेप कारणासह सादर करणे 
आवश्यक असेल . 
३ . उक्त कालावधीत प्राप्त अशा कोणत्याही आक्षेप/ हरकतींवर शासनाकडून विचार करण्यात येईल. 

अधिसूचनेचा मसूदा 
क्रमांक एमयुएम .२०१५/ प्र.क्र .२४५/ नवि-१७. - ज्याअर्थी, शासनाने महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 
( १९ ६५ चा महा. ४०) ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “उक्त अधिनियम ” करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ६ चे पोट- कलम ( १) मधील खंड 
( क ) मधील तरतुदीनुसार शासन उद्घोषणा, नगरविकास विभाग क्रमांक एमयुएम २०१५ / प्र.क्र .२४५ / नवि -१७,दिनांक ३ जानेवारी, २०१९, याद्वारे 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग -१ अ उप विभाग , दिनांक ३ जानेवारी , २०१ ९ यामध्ये उद्घोषणा प्रसिद्ध केली असून , महाराष्ट्र शासनाने 
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील उस्मानाबाद नगरपरिषदेच्या हद्दीत फेरफार करण्याच्या दृष्टिने उक्त अधिनियमाच्या कलम ६ चे पोट- कलम (१) मधील खंड 
( क ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना काढण्याच्या प्रस्तावावर आक्षेप मागविले आहेत . 


( १ ) 


भाग एक - अ-( म.उ.वि .) - २-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , जानेवारी ३, २०१९ / पौष १३, शके १९ ४० 


आणि ज्याअर्थी, उक्त उद्घोषणेस अनुलक्षून प्राप्त हरकती व सूचनांचा शासनाने विचार केला आहे, 

आणि ज्याअर्थी, भारताचे संविधानाच्या अनुच्छेद २४३- थ च्या खंड (२) मध्ये नमूद केलेल्या बाबी विचारात घेऊन महाराष्ट्र शासनाला 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ अ ” मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले क्षेत्र वगळून उस्मानाबाद नगरपरिषदेच्या सीमेमध्ये फेरफार करणे इष्ट वाटते. 

त्याअर्थी आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ६ चे पोट - कलम (१) मधील खंड ( क ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा व त्याद्वारे प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन, याद्वारे उस्मानाबाद नगरपरिषद , जि . उस्मानाबादच्या हद्दीमध्ये यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
“ अ ” मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली क्षेत्र वगळून त्याच्या सीमांमध्ये फेरफार करीत आहे आणि अशा रीतीने अनुसूची “ अ ” मध्येविनिर्दिष्ट केलेली क्षेत्र 
वगळल्यानंतर उस्मानाबाद नगरपरिषदेच्या सुधारीत सीमा अनुसूची “ ब ” मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असतील, असे जाहिर करीत आहे. 

अनुसूची “ अ ” 
नगरपरिषद उस्मानाबाद, जि . उस्मानाबाद हद्दीमधून वगळावयाचे क्षेत्र 
संपूर्ण राघुचीवाडी गावाचे महसुली क्षेत्र . 

अनुसूची “ ब ” 
अनुसूची “ अ ” मध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेले स्थानिक क्षेत्र वगळल्यानंतर नगरपरिषद उस्मानाबादची सुधारित सीमा 
खालीलप्रमाणे राहतील : 

पूर्व.- मौ . सांजा शीव , उत्तरपूर्व कोप-यातून दक्षिण पूर्व कोप-यापर्यंत स. नं. १८१ , १८३, १९८ , २०२ , २०६ ते २०८ , २११ ते २१७, 
२५१, २५२, २६५ , २६६ ते २७० , २७४ , २७५, २७७ ते २७९, २८१, २८४, २८६ ते मौ . सांजा गावाचा सर्व्हेनं .२०५, मौ . शेकापूरची 
शीव , पूर्वेकडून पश्चिमेकडे स. नं. २९० , २९ २, २९ ५ ते २९ ७, ३०४, ३०५ , ३२३, ३२४ , ३२६, ३२७, ३३७, ३३८ . 

पश्चिम.- मौ . खानापूरची शीव - स. नं . ६२१ ते ६२३, दक्षिणेकडून उत्तरेकडे स. नं . ६२७, मौ . घाटंग्रीची शीव - दक्षिणेकडून 
उत्तरेकडे स . नं . ५३, ५४ , ५ ९, ६२ ते ६५ , ७७, ७८ , ८० . 

दक्षिण . - मौ . राघूची वाडी शीव - स . नं . पूर्वेकडून पश्चिमेकडे ४१४ , ४१५ , ४५७, ४५८, ४५ ९, ४५२, ६४४ , ६४३, ६४१ , 
६४०, ६३९, ६३७, ६३६, ६३२ , ६३१ , ६३० , ६२९ , ६२७, ६१७ मौ . गावसूदची शीव - स. नं . पूर्वेकडून पश्चिमेकडे ३८२ ते ३८७ . 

उत्तर. - मौ. शिंगोलीची शीव - स . नं . पश्चिमेकडून पूर्वेकडे ८१ , ८२, ९ ४ ते ९ ८ मौ . उपळाची शीव - स. नं . पश्चिमेकडून पूर्वेकडे 
९ ७, ९ ८ , १७० ते १७३, १७८ ते १८१. 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कैलास बधान , 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , जानेवारी ३, २०१९ / पौष १३ , शके १९ ४० 


20 


३ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 3rd January , 2019 . 


PROCLAMATION 


MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS , NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS Act, 1965 . 

No. MUM . 2015 /C.R.245 /UD - 17. — In pursuance of the provisions of sub -section (2 ) of section 6 read 
with sub - section ( 3) of section 3 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial 
Township Act, 1965 (Mah.XL of 1965) (hereinafter referred to as "the said Act ), the Government of 
Maharashtra hereby announces its intention to issue a notification in exercise of the powers conferred by 
clause (a ) of sub - section ( 1) of section 6 of the said Act, with a view to alter the limits of themunicipal area of 
the Osmanabad Municipal Council in Osmanabad District ,so as to exclude therefrom the local areas 
specified in Schedule” A ”, the draft ofwhich is appended herewith . 

2. Any person who entertains any objection to the said notification , is hereby required to submit the 
same in writing with the reasons therefor, to the Collector, District Osmanabad ,Main Road , Osmanabad - 
413 501 , within a period of thirty days , from the date of publication of this Proclamation in the Maharashtra 
GovernmentGazette . 


3. Any such objection which may be received during the said period will be considered by the 
Government. 


DRAFT NOTIFICATION 


No.MUM . 2015 /C.R.245 /UD - 17. — Whereas , by the Government Proclamation , Urban Development 
DepartmentNo. MUM - 2015 /C.R.245 /UD - 17 , dated the 03rd January, 2019 ,published in the Maharashtra 
Government Gazette , Part - 1A ,Extraordinary ,Central, Sub - Division , dated the 03rd January , 2019 , the 
Government ofMaharashtra had announced its intention to issue a notification , in exercise of the powers 
conferred by clause ( a ) of sub - section ( 1 ) of section 6 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar 
Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ), with a view to alter the limits of the 
municipal area of the Osmanabad Municipal Council in Osmanabad District, so as to exclude therefrom 
the local areas specified in Schedule " A " in the said Proclamation ; 


And whereas, the objections and suggestions received pursuant to the said Proclamation have been 
considered by the Government; 


And whereas, having regard to the factors mentioned in Clause (2 ) of article 243 - Q of the 
Constitution of India , it is considered expedient to alter the limits of municipal area of the Osmanabad 
Municipal Council in Osmanabad District, so as to exclude therefrom the local areas specified in Schedule 
" A " hereto ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause (a ) of sub - section ( 1) of 
section 6 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 
1965 (Mah . XL of 1965 ), and of all other powers enabling it in that behalf , the Government of 
Maharashtra hereby alters the limits of municipal area of the Osmanabad Municipal Council in 
Osmanabad District,so as to exclude therefrom the local areas specified in Schedule “ A ” hereto . The 
revised boundaries of the Osmanabad Municipal Council shall be such as specified in Schedule “ B ” 
hereto . 


a 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , जानेवारी ३, २०१ ९ / पौष १३ , शके १ ९ ४० 


SCHEDULE " A " 


Description of the local area to exclude therefrom of the Osmanabad Municipal Council 


Entire revenue area ofRaguchiwadi village . 


SCHEDULE “ B ” 


Revised boundaries of the Municipal area of the Osmanabad Municipal Council after the 
exclusion of the local area specified in Schedule “ A ” 


East.– Boundary of Village Sanja Survey Nos. Starting from the North - East Corner to South - East 
cornermouja Osmanabad Survey Nos . 181, 183 , 198 , 202 , 206 to 208 , 211 to 217 , 251, 252 , 265 , 266 
to 270 , 274 , 275 , 277 to 279 , 281, 284 , 286 to Survey No. 205 of Sanja Village , Boundary of Village 
Shekapur Starting from East side to West Side Survey Nos . 290 , 292 , 295 to 297 , 304 , 305 , 323 , 324 , 
326 , 327 , 337 , 338 . 


West. — Boundary of Village Khanapur Starting from Survey Nos . 621 to 623 From South side to 
North side Survey No.627 , Boundary of Village Ghantangri Survey No. Starting from South side to 
North side Survey Nos . 53, 54, 59,62 to 65, 77 , 78 , 80 . 

South . — Boundary of Village Raguchiwadi East side to West Side Survey Nos. 414 , 415 , 457 , 
458, 459, 452, 644, 643, 641, 640 , 639, 637 , 636 , 632 , 631, 630 , 629 , 627 , 617 , Village Boundary of 
village Gaosud starting from East side to West Side Survey Nos . 382 to 387 . 


) 


) 


North . — Boundary of Village Shingoli Starting from West side to East Side Survey Nos . 81 , 82 , 94 
to 98 , Boundary of Village Upla Starting from West side to East Side Survey Nos . 97 , 98 , 170 to 173 , 
178 to 181. 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


KAILAS BADHAN , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/ C DIRECTOR 
SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


